#2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी गठीत 
समितीमध्ये नवीन सदस्यांचा समावेश 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ:-१) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.१६ मार्च,२०२०. 
२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.०१ ऑक्टोबर,२०२०. 
३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग area निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.२९ ऑक्टोबर,२०२०. 
४ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२, दि.१० डिसेंबर,२०२० 
कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौशल्य-२, दि.१२ फेब्रुवारी,२०२१ 
कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
व्हीओसी - २०२०/प्र.क्र.०८/कौशल्य-२, दि.५ एप्रिळ,२०२१ 
कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक 
SI -२०२०/प्र.क्र.०८/कौडल्य-२, दि.११ ऑगस्ट,२०२१ 


o~ 
— 
~~ 


mM” 
~n 


S 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.१६ मार्च,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये +2 
स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे (HSC Vocational) रुपांतरण करावयाच्या 
धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा. श्री. विक्रम वसंतराव 
काळे, विधानपरिषद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समिती मध्ये सदस्य म्हणून सन्माननीय विधानपरिषद सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. 
आता त्याच मतदारसंघातून नव्याने निर्वाचित झालेल्या सन्माननीय विधानपरिषद सदस्यांचा 
समावेश समितीचे सदस्य म्हणून करणे आव्यक असल्याने, समितीतील सदस्यांच्या नावामध्ये 
बदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२ 


शासन निर्णय : 

42 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा.श्री.विक्रम 
वसंतराव काळे विधानपरिषद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
समितीतील सदस्यांच्या नावामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. दिनांक १६ मार्च, २०२० च्या शासन | समितीमध्ये बदल करावयाच्या सदस्यांचे 
निर्णयामध्ये नमूद विधानपरिषद | नाव (नव्याने निर्वाचित विधानपरिषद 


सदस्यांची नावे सदस्य.) 
शि मा.श्री.श्रीकांत देडापांडे मा.अँड. किरण सरनाईक. 
२ मा.श्री.दत्तात्रय सावंत मा.श्री.जयंत आसगांवकर 


२. मा.श्री.जयंत आसगांवकर यांचा सदर समिती गठीत करतांना +2 स्तरावरील उच्च 
माध्यमिक व्यवसाय महासंघ व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी म्हणून समावेहा करण्यात आला होता. 
तथापि, आता मा.श्री.जयंत आसगांवकर हे विधानपरिषदेवर सदस्य म्हणून नव्याने निर्वाचित 
झाले असल्यामुळे, त्यांचे -२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय महासंघ व्यवस्थापनाचे 
प्रतिनिधी म्हणून करण्यात आलेला समावेश वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००६१२४७२७३७०३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 


Dr Suvarna ses omar uty eee 


2.5.4.20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db41 09f1aa98 


= eda5f3b78841 f6bc40a437b, cn=Dr Suvarna Siddharth 
Siddharth Kharat ‘== त. 
Date: 2021.10.06 12:48:46 --05'30' 


(डॉ. सुवर्णा सि.खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
) 
) 


3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४ मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२ 


५) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
मा.विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


) 
) 
७ सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
) 
) 


ae 


xn 


८) मा.श्री.विक्रम वसंतराव काळे, वि.प.स. तथा समिती अध्यक्ष. 
समितीतील सर्व सदस्य 


vo 


१०)मा.मंत्री, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

११)मा. राज्यमंत्री, HRCA विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ aa सहायक 
) 
) 


१३) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray सहायक 
१४) प्रधान सचिव, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ 
स्वीय सहायक. 

१५) सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray सहाय्यक 

१६) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 

औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१८)महाळेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२०)अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 
) 
) 
) 


२१)निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 
22) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व) 
23) निवडनस्ती - कौशल्य-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


